अव्वळ कारकून व मंडळ अधिकारी 
dang नायब तहसिलदार संवर्गात 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात नियमित 
सरळसेवेच्या कोट्यातील पदांवर तदर्थ 
पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत..... 
(कोंकण विभाग) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.२३२/ई-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ३१ जुले, २०२४. 
वाचा :- 
विभागीय आयुक्‍त, कोंकण विभाग, कोंकण यांचे पत्र क्र.मशा/आस्था/कार्या- 
३/ईएसबी/पदोन्नती/२०२३/१०२८७३७, दि.२१.११.२०२३ 


शासन आदेठा:- 


कोंकण विभागातील अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद 
कर्मचाऱ्यांना नायब तहसिलदार (गट -ब, राजपत्रित) या संवर्गात सन २०२३-२४ या निवडसूची 
वर्षात सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार खालीलप्रमाणे नियमित पदोन्नती 
कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर तसेच सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्‍त पदांवर तदर्थ 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच, त्यांची नायब तहसिलदार संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना 
खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र.६ येथे नमूद पदावर परिच्छेद क्र.३ येथील अटींच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. 


(अ) सरळसेवा कोट्यातील रिक्‍त पदांवर तदर्थ पदोन्नती:- 


१) अव्वल कारकून (०४) :- 
अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे जात । पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक | नांव प्रवर्ग 
na २ 3 8 र & 
7 १९७ श्री. बाळू किसन | अ.जा. | दि.२५.०५.२००४ च्या । नायब तहसिलदार (अति/निष्का) 
गवळी स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | कार्यालय, मुलुंड, पुर्व उपनगरे (श्री. 
पात्र कोंब यांच्या सेवानिवृत्तीने रिक्‍त 
झालेल्या पदावर) 
२ १९८ | श्री. राकेश अ.जा. | दि.२५.०५.२००४ च्या । नायब तहसिलदार, (अति/निष्का) 
आनंदा दाभाडे स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | कार्यालय कुर्ला, पुर्व उपनगरे, 
पात्र जि.मुंबई उपनगर 


शासन आदेडा क्रमांकः TEVA -२०२३/प्र.क्र.२३२/ई-९ 


अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे जात =| पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक | नांव प्रवर्ग 
३ २१२ | श्री. रोडान भ.ज. | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार तथा जनसंपर्क 
बाळकृष्ण संख्ये | (S) | (दिव्यांग गट-क अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय 
अस्थिव्यंग) पालघर, जि. पालघर 
४ ३०६ श्री. राकेश खुला | दिव्यांग आरक्षणानुसार | नायब तहसिलदार, उपविभागीय 
बळीराम सावंत पात्र (गट ब-कर्णबधीर) | अधिकारी कार्यालय पुर्व उपनगरे, 
जि. मुंबई उपनगर 
२) मंडळ अधिकारी (०२) :- 
अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे नांव जात । पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक प्रवर्ग 
zs २ 3 8 दु & 
हि १३१ | ait. जी. ए. खुला । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार, उपविभागीय 
खामकर पात्र अधिकारी कार्यालय चिपळूण, 
जि. रत्नागिरी 
२ 934 श्री. काशिनाथ वाळू | अ.ज. | सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (निवडणूक), १७५ 
मेंगाळ पात्र कलिना विधानसभा मतदारसंघ, 
जि. मुंबई उपनगर 


३. सदर नियमित पदोन्नती कोट्यातील रिक्‍त पदांवर तसेच सरळसेवेच्या कोट्यात तदर्थ 


पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 

१) निवडसूची तयार करताना कोणीही ज्येष्ठ अधिकारी अनावधानाने वगळण्यात आलेले 
नाहीत अथवा अधिक्रमीत झालेले नाहीत. 
मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित 
सेवाज्येष्ठतेनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब कार्यासनाच्या 
दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार, तसेच दि.०७.०५.२०२१ 
च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून, 
त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर सहमती देण्यात येत आहे. 
३) दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब पदांवर पदोन्नतीबाबत सा.प्र.वि./१६-अ यांनी 
दि.२०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
४) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरती पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतीळ अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क असणार नाही. 


2) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः TEVA -२०२३/प्र.क्र.२३२/ई-९ 


4) 


निवडसूचीतील ज्या अधिकाऱ्याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु असेल, त्यांच्या बाबत 
सा.प्र.वि.शासन निर्णय दि.१५.१२.२०१७ व दि.३०.०८.२०१८ नुसार विभागाने कार्यवाही 
करावी. 

निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१९ 
च्या शासन निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केली आहे. या अटीच्या 
अधीन सदर निवडसूचीस मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 

सदर निवडसुचीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या, तथापि पदोन्नती नाकारलेल्या, 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१२.०९.२०१६च्या शासन 
निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची विभागीय आयुक्‍त, कोंकण यांनी दक्षता घ्यावी. 
सरळसेवा कोट्यात व प्रतिनियुक्‍तीमुळे Rat झालेल्या पदावर देण्यात आलेली तदर्थ 
पदोन्नती असल्याने, ती ११ महिने किंवा म.लो.आ. कडून उमेदवार उपलब्ध होतील, किंवा 
प्रतिनियुक्तीवरील उमेदवार परत येतीळ यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत 
राहील.दरम्यानच्या काळात आयोग पुरस्कृत उमेदवार उपलब्ध झाल्यास किंवा 
प्रतिनियुक्‍तीवरील उमेदवार परत आल्यास तदर्थ पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यास पदावनत 
करण्यात येईल. सदर पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपात असून सदर पदावर संबंधित 
अधिकाऱ्याचा कायमस्वरुपी धारणाधिकार राहणार नाही. तसेच आवश्‍यकता वाटल्यास 
कालावधी संपण्यापूर्वी मुदतवाढ घ्यावी. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे मागणी संदर्भात 
विभागीय आयुक्त कोंकण यांनी पाठपुरावा करावा. 

सरळसेवा कोट्यातील रिक्‍त पदावर दिलेल्या तदर्थ पदोन्नत्या, नियमित पदोन्नती 
कोट्यामध्ये पदांच्या उपलब्धतेनुसार समायोजित करुन नियमित निवडसूचीस सामान्य 
प्रशासन विभागाची व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता घेण्याची दक्षता विभागीय 
आयुक्‍त, कोंकण यांनी घ्यावी. 


१०) नायब तहसिलदार या संवर्गात पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या वरील अधिकारी 


११ 


१२ 


पदस्थापनेनंतर प्रत्यक्ष रूजू झाल्याखेरीज पदोन्नतीच्या संवर्गाच्या वेतनाचा लाभ अनुज्ञेय 
असणार नाहीत. 


)वरीळ अधिका-यांनी पदोन्नतीनंतर नायब तहसिलदार संवर्गात देण्यात आलेल्या 


पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रूजू न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याची पदोन्नती रद्द 
करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. 


) तसेच भविष्यात न्यायालयीन अथवा पदोन्नतीच्या अनुषंगाने इतर काही आक्षेप निघाल्यास 


याची संपुर्ण जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त, कोंकण विभाग, कोंकण या कार्यालयाची राहील. 


४. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या पदावर तात्काळ रुजू होण्यासाठी आदेशाच्या 


दिनांकापासून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. सदर आदेश हेच कार्यमुक्‍तीचे आदेश असून 


संबंधित कार्यालयानी नव्याने कार्यमुक्ती आदेश निर्गमीत करण्याची आवश्‍यकता नाही. त्यामुळे इतर 


कोणत्याही आदेशाची वाट न पाहता उक्त अधिकार्‍यांनी पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी 


तात्काळ रुजू व्हावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः TEVA -२०२३/प्र.क्र.२३२/ई-९ 


५. संबंधित अधिकारी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबतचा 
अहवाल विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग यांनी तात्काळ शासनास सादर करावा. 
६. संबंधित अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयत्तेर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम १५ अन्वये विहित 
केलेल्या उक्त तरतुदीनुसार, पदग्रहण अवधी समाप्त होण्यापुर्वी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
रुजू झाले नसल्याचे Pe आल्यास, त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, 
याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. सदर आदेशान्वये दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू न होणाऱ्या 
अधिकाऱ्याविरुध्द विभागीय आयुक्‍त, कोंकण विभाग यांनी तात्काळ शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरु 
करावी तसा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 
७. संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर 
करु नये. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम - ३० (सी) नुसार मूळ 
कार्यालयाने सदर अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्वीकारू नयेत. असे अर्ज प्राप्त 
झाल्यास ते सदर अधिकाऱ्याच्या मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. 
८. उपरोक्त आदेश सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमीत करण्यात येत असल्याने 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी परिविक्षाधीन तहसीलदार वा अन्य अधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्‍त, कोकण 
विभाग यांच्या स्तरावरुन तात्पुरते व्यवस्थेने पदस्थापना दिळेळी असल्यास अज्ञा अधिकाऱ्यांना 
विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग यांनी अन्य रिक्‍त पदावर पदस्थापना द्यावी. 
९. सदरची पदोन्नती सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१६ (सेवा २)/का.१२, 
दि.११.०१.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अधीनतेने देण्यात येत आहे. 
qo. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७३१२०३५२६५७१९ असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHRIKANT MADHUKAR MOHITE 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
S H R | KA \ N T FORESTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5b514d2c3257bba976c5a2de42be8a635bba691c05d1f65: 
d0ead155a190e90 ICode=400032, st=Mah hi 


MADHUKAR MORHITE sisters szsccsrcosescrassocsaacosconsssooons 
(श्रीकांत म. मोहिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


विभागीय आयुक्‍त, कोंकण विभाग, कोंकण. 
प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

५. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


०८ A A -5 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः TEVA -२०२३/प्र.क्र.२३२/ई-९ 


६. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व 
सिंधूदुर्ग 

७. प्रधान महाळेखापाल, (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, 
रत्नागिरी व सिंधूदुर्ग 

९. संबंधीत अधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, कोंकण विभाग, कोंकण यांच्यामार्फत). 

१०.निवडनस्ती, कार्यासन ई-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


